डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जुले, २०२३ 


संदर्भ:- वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ, २०२३ 


शासन निर्णय :- 
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2023-28 या आर्थिक वर्षासाठी 

रु.१९०,००,००,०००/- (रु.एकऱे नव्वद कोटी) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळा आहे. सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये डोंगरी विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता, डोंगरी विभाग विकास 
कार्यक्रमाकरीता एकूण वार्षिक तरतुदीच्या २०% च्या मर्यादेत निधी प्रथमत: मागील आर्थिक वर्षात सुरु 
झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरीता म्हणजेच स्पील ओव्हरकरीता प्राथम्याने 
उपलब्ध करुन देण्यात येत असून, तद्नंतर उर्वरीत निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत. 
२. वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या २०% म्हणजेच रु.३८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये अड्डोतीस 
कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. या वितरणाचा तपश्ञील सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविला आहे. 

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शर्ती प्रमाणे करण्यात यावा:- 


(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन शासन 
निर्णयांमधील व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व संबंधीत यंत्रणांना 
तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 

(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 
आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच स्पील 
ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे 
हाती घेण्यात यावीत. 

(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणा-या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधीळ सूचनांनुसार करण्यांत यावा. तसेच एकत्रित खर्च 
ताळमेळ दरमहा महालेखापाल यांचे Seal घेण्यात यावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४८१-अ 


महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, 
तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आंत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
(४ डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्‍त सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक दि. १२.०४.२०२३ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच निधी खर्च 
करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनुसार निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता 
अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात 
अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी आहरित करुन 
बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात SAH असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी शासन खाती जमा 
करण्यात यावा. 

2. सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ पश्चिम 


घाट ०६० इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विशेष कार्यक्रम (४५५१ ००११) (योजनांतर्गत) 
(दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, सन २०२३-२४ मधील 
उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ मधील 
तरतूदीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


५. महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०७२८१५१६५७०३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SANJEEV 


सोबत: परिशिष्ट-अ SANJEEV 111111 तात 
नित 8००१ ७०५७ 
A DHURI 11 
(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/ 
सांगली/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/ 
पालघर. 


प्रत, 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का.१४८१-अ 


3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे,नाशिक, 
औरंगाबाद, अमरावती विभाग, 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/सातारा/कोल्हापूर/ 
औरंगाबाद/बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पालघर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगलळी/सातारा/कोल्हापूर/औरंगाबाद/बीड/हिंगोळी/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/ यवतमाळ/ पालघर, 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, 
दि. २८ जुलै, २०२३ चे सहपत्र 


८. महाड 
९. पोलादपूर 
१०. रोहा 


४ रत्नागिरी १७. संगमेश्वर 


4 


| 
a 
a 
a 
| 


१८.चिपळूण 
१९. लांजा 
२०. खेड 
२१.राजापूर 


२२. कुडाळ 
२३. कणकवली 
२४. वैभववाडी 
२५. सावंतवाडी 
२६. देवगड 
२७.दोडामार्ग 


एकूण 


परिशिष्ट - "अ 


६.मालवण 


ह हजारात 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


य एकूण 
पूर्ण गटासाठी उपगटासाठी 


द 


४०००.०० 
४०००.०० 


४०००.०० 


१६०००.०० 


४०००.०० 
२०००.०० 


४०००.०० 


४०००.०० 
४०००.०० 


२२०००.०० 


४०००.०० 


४०००.०० 


४०००.०० 
४०००.०० 


४०००.०० 


| 


१००००,०० 


२०००.०० 


२६०००.०० 


|_____77____। _ २०००.०० 
१०८०००.०० १२०००.०० १२००००.०० 


Digitally signed by SANJEEV 
SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
N: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 


HARISHCHANDRA ठत 0-॥, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


= PLANNING DEPARTMENT 
D H U R | Date: 2023.07.28 15:20:05 +05'30' 


(a8. at) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक: डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ ₹ हणजायत 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


याचा एकूण 
पूर्ण गटासाठी उपगटासाठी 
२ 


- 


& 


a 


४] 


सातारा 


é 


सांगली ४५.शिराळा 
PT ftoairge |. -- | २०००.०० ८०००.०० 

र 

Y0000,00 


औरंगाबाद  ।५६.सोयगांव 
Poo 2000.00 42000,00 
१८०००.,०० १३४०००.०० 
SANJEEV या 
HARISHCHAND covernwent oF MananastiTaa, 
RA DHURI Fite प 
(a8. at) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांक: डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ ₹ हणजायत 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


जिल्हय एकूण 
पूर्ण गटासाठी उपगटासाठी 
& 


2000.00 


१७.पाटोदा २०००.०० 


_५६ | 
a 
= 
= 
iowa 


2000.00 


१२ नांदेड ७1९] .किनवट 000,00 
€000,00 


000,00 


६३. बागलाण 


a 
€000,00 


Oo 


॥॥ ८2 
a8) 
ar 
=> 
3p 


8 


-0 
बक्षी 


) 


वर 
८०००.०० 


१७ ।|अहमदनगर ४०००.०० 
Lo | 2000,00 १४०००.०० 
Po 2000,00 


ra — 2 
000,00 


नवापूर 


७४.नवापूर ळी 


Digitally signed by SANJEEV 


SA N J E EV HARISHCHANDRA DHURI 


DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 
HARISHCHAND eovetnnent oF यावया, 
OU = PLANNING DEPARTMENT 


RA DHURI Date: 2023.07.28 15:20:59 +05'30' 


(सं. ह. धुरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


८ 


१६०००.०० 


२०००.०० 


१९ 


द ज्‌ al les टा १ 2p 
A a gl) | & a |@ al 
4, a ra 4 3% - 


AN AN 
०८ | “८७ 
al} al 
| 8 
Al} 4 


शासन निर्णय क्रमांक: डोंविका-२०२३/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ ₹ हणजायत 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


रि य एकूण 
पूर्ण गटासाठी उपगटासाठी 


__७__| 


३५.पातूर ; 


३६.खामगाव 


Digitally signed by SANJEEV 
SANJEEV HARISHCHANDRA DHUAI 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 
HARISHCHANDRA 02५0१, c=1N, S= Maharashtra, 0 = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 


D H U R | = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2023.07.28 15:21:30 +05'30' 


(a. 8. a) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


[२०७७७७ ee 


